पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या अखत्यारितील 
पोलीस विभागाच्या निवासी व अनिवासी इमारतींच्या 
दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. पोप्रमा -०११७/प्र.क्र. ८० / पोल-७, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ३१ मार्च, २०१७. 


वाचा :- १) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक सीआरपी ०५१६/ प्र.क्र. 330/ पोल-७, 
दिनांक १५.०२.२०१७. 
२) शासन निर्णय गृह विभाग, क्रमांक पोप्रमा ०११७/ प्र.क्र. ८०/ पोल-७, 
दिनांक २८.०२.२०१७. 
३) शासन निर्णय गृह विभाग, क्रमांक पोप्रमा ०११७/ प्र.क्र. ८०/ पोल-७, 
दिनांक २७.०३.२०१७. 
४) शासन निर्णय गृह विभाग, क्रमांक पोप्रमा ०११७/ प्र.क्र. ८०/ पोल-७, 
दिनांक ३०.०३.२०१७. 
५) शासन निर्णय गृह विभाग, क्रमांक सीआरपी ०५१६/प्र.क्र.३३७/पोल- ७, दि.०३.१०.२०१६ 
६) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई कार्यालयाचे पत्र क्र. पोआ/कक्ष-८ (१४/शा.८०/१७, कक्ष ८, 
दि. १५.०३.२०१७ 


प्रस्तावना:- 


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या अखत्यारितील पोलीस निवासी व कार्यालयीन इमारतींची दुरुस्ती 
करण्यासाठीच्या प्रस्तावांसाठी सन २०१६-१७ च्या पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणी प्रस्तावाद्वारे मंजूर 
करण्यात आलेला रु. ४,००,००,०००/-(रुपये चार कोटी फक्त) इतका निधी; तंटामुक्‍त गांव (२०५५ ०५३३) 
या लेखाशिर्षामधून पुनर्विनियोजीत करण्यात आलेला रु.८,००,००,०००/-(रुपये आठ कोटी फक्त) इतका 
निधी; अन्य उद्दिष्टांमधून पुनर्वाटप करण्यात आलेला रु.२२,००,००,०००/- (रुपये बावीस कोटी फक्त) व 
रु.५,२०,००,०००/- (रुपये पाच कोटी वीस लक्ष फक्त) इतका असा एकुण रु.३९,२०,००,०००/- (रुपये 
एकोणचाळीस कोटी वीस लक्ष फक्त) इतका निधी महाराष्ट्र पोळीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळाकडे 
जमा करण्यास अनुक्रमे संदर्भ क्र.१, २, ३ व ४ येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच 
दि.०३.१०.२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वितरीत केलेल्या निधीपैकी रु.६३.५०लक्ष इतका निधी 
पोलीस गृहनिर्माण महामंडळाकडे जमा असल्याचे संदर्भ क्र.६ अन्वये पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई कार्यालयाने 
कळविले आहे. अशाप्रकारे एकुण ३९,८३,५०,०००/-(रुपये एकोणचाळीस कोटी त्र्याऐंशी लक्ष पन्नास हजार 
फक्‍त) इतका निधी वितरणासाठी उपलब्ध आहे. 


सन २०१६-२०१७ मध्ये दुरुस्तीच्या कामांसाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या पोलीस 
आयुक्‍त, बृहन्मुंबई यांच्या अखत्यारितील पोलीस निवासी व अनिवासी इमारतीच्या दुरुस्तीसाठी 
प्रकल्पनिहाय निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन असल्याने त्याबाबत खालीलप्रमाणे 
निर्णय घेण्यात आला आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः पोप्रमा -०११७/प्र.क्र. ८०/ पोल-७, 


शासन निर्णय:- 


पोळीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या अखत्यारितील पोलीस विभागाच्या निवासी व अनिवासी 
इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांना सोबत जोडलेल्या विवरण पत्र “अ” मध्ये 
नमूद केल्याप्रमाणे निधी उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदरचा निधी पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई/ व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस 
गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्यादित, मुंबई यांनी संबंधित कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग यांना उपलब्ध करुन देण्यात यावा. ज्या कामांना निधी उपलब्ध करुन दिळेला आहे अशा दुरुस्तीच्या 
कामांची पाहणी संयुक्‍तपणे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांसमवेत पोलीस अधीक्षक/ 
अपर पोलीस अधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडून करण्यात यावी. तसेच दुरुस्तीची कामे 
समाधानकारकरित्या करण्यात आल्याचे प्रमाणपत्र संबंधित घटक प्रमुख यांनी पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई / 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य यांना सादर करावे. 
३. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध करुन 
देण्यात आला असून, त्याचा संगणक सांकेताक २०१७०४०७१२१३२५६०२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने सांक्षाकित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Swapnil Gopal Borse 


DN: c=IN, o=Government Of 


S Wa p Nn i | Maharashtra, ou=Home Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=66835707253ff77ef0e333eb3ad 


Gopal Borse firweimcre to 
Date: 2017.04.07 12:14:52 +05'30' 
(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोळीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्या, वरळी, 
मुंबई. 

३. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 

४. महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 

५. महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 

अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

वित्त विभाग, (व्यय-७,/ अर्थ-११/अर्थोपाय) मंत्रालय, मुंबई. 

गृह विभाग, (बीयुडी-१/ बीयुडी-२) मंत्रालय, मुंबई. 

निवड नस्ती (पोल-७). 


on ७ O&M 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोप्रमा - ०११७/प्र.क्र. ८०/ पोल-७, 


विवरणपत्र “अ 


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या अखत्यारितील इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध करुन देणेबाबत 


प्रशासकीय 
दिलेल्या 
तपशिल 


मान्यता 
कामांचा 


गृह विभाग, ज्ञापन क्रमांक 


व दिनांक 


अंदाजपत्रकीय रक्‍कम 
(रुपये) 


वितरीत करावयाचा 
निधी (रुपये) 


पोलीस आयुक्त, 
बृहन्मुंबई, यांच्या 
अधिकारक्षेत्रातील पोलीस 
वसाहत, मरोळ, अंधेरी 
(पूवी, मुंबई, याच्या 
सभोवती कुंपण भिंत 
बांधण्याकरिता 
प्रशासकीय 
देण्याबाबत. 


मान्यता 


पोप्रमा-०११७/प्र.क्र.१३/ 
पोल-७, 
दिनांक २७.०३.२०१७ 


रु.४८,५२,९८०/- 


रु.४८,५२,९८०/- 


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 
यांच्या अधिकारक्षेत्रातील 
काळाचौकी पोलीस 
लाईन येथील ९८ पोलीस 
शिपाईदल निवासस्थाने 
यांची दुरुस्ती करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


पोप्रमा- 


०११७/प्र.क्र.६३/पोल-७. 


दिनांक २७.०३.२०१७ 


रु.२,४१,३१,५४२/- 


रु.१,८२,१४,४५२/- 


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 
यांच्या अधिकारक्षेत्रातील 
काळाचौकी पोलीस 
लाईन येथील ६० पोलीस 
शिपाईदल निवासस्थाने 
यांची दुरुस्ती करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


पोप्रमा- 


०११७/प्र.क्र.६३/पोल-७. 


दिनांक २७.०३.२०१७ 


रु.२,७१,२२,६५२/- 


रु.२,०४,५७,७८४/- 


पोलीस 
बृहन्मुंबई, 
अधिकारक्षेत्रातील 
बोरीवली येथील निवासी 
इमारतींची दुरुस्ती 
करण्यास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


आयुक्‍त, 
यांच्या 


दुरुस्ती- 


०२१७/प्र.क्र.७९/पोल-७. 


दिनांक २७.०३.२०१७ 


रु. 3 5) 4 & 9 & 3 9 १०८ / 7 


रु, २ 9 & ८ 5) & 3 9 १ २ ६/- 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः WHAT - ०११७/प्र.क्र. ८०/ पोल-७, 


प्रशासकीय मान्यता | गृह विभाग, ज्ञापन क्रमांक | अंदाजपत्रकीय रक्‍कम | वितरीत करावयाचा 


दिलेल्या कामांचा | व दिनांक (रुपये) निधी (रुपये) 
तपशिल 

पोलीस आयुक्त, | दुरुस्ती- रु. ७,०५,६४,३५७/- | रु.५,३०,३९,०६३/- 
बृहन्मुंबई, यांच्या | ०२१७/प्र.क्र.९३/पोल-७. 


अधिकारक्षेत्रातील मरोळ | दिनांक २७.०३.२०१७ 
पोलीस कॅम्प येथील 
निवासी इमारतींची 


दुरुस्ती करण्यास 

प्रशासकीय मान्यता 

देण्याबाबत. 

पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई | दुरुस्ती- रु.३०,५८,०९०/- रु.३०,५८,०९०/- 


यांच्या कार्यालयाच्या | ०२१७/प्र.क्र.९५/पोल-७. 
आवारातील पिकेट रस्ता, | दिनांक २७.०३.२०१७ 

स्टोन बिल्डींग, येथील 
पोलीस अधिकारी 
निवासस्थानांची दुरुस्ती 
करण्यास प्रशासकीय 


मान्यता देण्याबाबत. 
पोलीस आयुक्त, | दुरुस्ती- रु.२,८०,६४,४६२/- | रु.२,११,६४,१४२/- 
बृहन्मुंबई, यांच्या | ०२१७/प्र.क्र.९८/पोल-७. 


अधिकारक्षेत्रातील पोलीस | दिनांक २७.०३.२०१७ 
वसाहत, वरळी, येथील 
इमारत “डी” व “ई” 
यांच्या दुरुस्तीच्या चार 
कामांना प्रशासकीय 


मान्यता देण्याबाबत. 
पोलीस आयुक्त, | दुरुस्ती- रु.२,१५,७६,५८१/- | रु.१,६२,९८,२३१/- 
बृहन्मुंबई, यांच्या | २१७/प्र.क्र.१०३/पोल-७. 


अधिकारक्षेत्रातील सर । दिनांक २७.०३.२०१७ 
पोचखानवाला मार्ग, 
वरळी, मुंबई येथे इमारत 
क्र. ए-१ या निवासी 
इमारतीची दुरुस्ती 
करण्यास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः WHAT - ०११७/प्र.क्र. ८०/ पोल-७, 


अ.क्र. | प्रशासकीय मान्यता | गृह विभाग, ज्ञापन क्रमांक | अंदाजपत्रकौय रक्‍कम | वितरीत करावयाचा 
दिलेल्या कामांचा | व दिनांक (रुपये) निधी (रुपये) 
तपशिल 
९. । पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई | दुरुस्ती- रु.४०,३७,८७१/- रु.४०, ३७,८७१/- 
यांच्या अधिकारक्षेत्रातील | ०२१७/प्र.क्र.१०९/पोल-७. 
नवीन पोलीस वसाहत । दिनांक २७.०३.२०१७ 
माहीम, येथील १४ 
इमारतींच्या पाणी 
पुरवठ्याच्या टाक्यांची 
दुरुस्ती करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 
| पोलीस आयुक्त, | दुरुस्ती- रु. ५४,३१,६२०/- रु. ५४,३१,६२०/- 
बृहन्मुंबई, यांच्या | ०२१७/प्र.क्र.१४२/पोल-७. 
अधिकारक्षेत्रातील पोळीस | दिनांक २७.०३.२०१७ 
ठाणे, आग्रीपाडा, पोळीस 
ठाणे, ALA. जोशी मार्ग, 
पोलीस ठाणे, पायधुनी, 
पोलीस ठाणे, ताडदेव, 
पोलीस ठाणे, डोंगरी व 
पोलीस दवाखाना यांच्या 
आवारांतील इमारतींची 
दुरुस्ती करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 
। दहऱतवाद विरोधी पथक, । दुरुस्ती- रु.९७,२९,९४४/- रु.७४,१३,२५३/- 
मुंबई, याच्या कार्यालयात | ०२१७/प्र.क्र.१४४/पोल-७. 
“ऑटोमॅटीक बोलार्ड” | दिनांक २७.०३.२०१७ 
पुरविणे व बसविणे यांस 
प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 
१२. । पोलीस वसाहत, । दुरुस्ती- रु.५८,५४,६३६/- रु.५८,५४,६३६/- 


काळाचौकी, मुंबई, येथील 
पोलीस अधिकाऱ्यांच्या 


आठ शासकीय 
निवासस्थानांची 
दुरुस्तीची कामे 
करणेबाबत. 


०२१७/प्र.क्र.११३/पोल-७. 
दिनांक १६.०३.२०१७ 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः WHAT - ०११७/प्र.क्र. ८०/ पोल-७, 


अ.क्र. | प्रशासकीय मान्यता | गृह विभाग, ज्ञापन क्रमांक | अंदाजपत्रकौय रक्‍कम | वितरीत करावयाचा 
दिलेल्या कामांचा | व दिनांक (रुपये) निधी (रुपये) 
तपशिल 
१३. । पोलीस आयुक्‍त, | दुरुस्ती- रु.२८,४५,८६५/- रु.२८,४५,८६५/- 
बृहन्मुंबई, यांच्या | ०२१७/प्र.क्र.११६/पोल-७. 
अधिकारक्षेत्रातील पोळीस | दिनांक १६.०३.२०१७ 
दलाच्या निवासी व 
अनिवासी इमारतींचे 
संरचनात्मक लेखापरीक्षण 
करण्याबाबत. 
१४. । पोलीस आयुक्त, | सीआरपी- रु.३५,४९,०००/- रु.३५,४९,०००/- 
बृहन्मुंबई, यांच्या ।०९१५/प्र.क्र.४०२/पोल-७. 
अधिकारक्षेत्रातील दिनांक २०.०३.२०१७ 
नागपाडा व भायखळा 
येथील निवासी व 
अनिवासी इमारतींची 
दुरूस्ती व नूतनीकरण 
करण्यास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


१५. 


सर पोचखानवाला मार्ग, 
वरळी, मुंबई येथील जुन्या 
पोलीस वसाहतीतील 
इमारतींच्या दुरुस्तीची 
एकूण ५१ कामे करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्याबाबत. 


दुरुस्ती- 
०२१७/प्र.क्र.१९४/पोल-७. 
दिनांक २०.०३.२०१७ 


रु.२,६४,१२, ६७९/- 


रु.१,९९,२५,३०४/- 


१६. 


सर पोचखानवाला मार्ग, 
वरळी, मुंबई येथील जुन्या 
पोलीस वसाहतीतील 
इमारतींच्या दुरुस्तीची 
एकूण ७१ कामे करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्याबाबत. 


दुरुस्ती- 
०२१७/प्र.क्र.१९५/पोल-७. 
दिनांक २०.०३.२०१७ 


रु 2 3 9 8 & 9 8 9 9 २ २ ६/ = 


रु.२,९८,५१,२१५/- 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः WHAT - ०११७/प्र.क्र. ८०/ पोल-७, 


प्रशासकीय 
दिलेल्या 
तपशिल 


मान्यता 
कामांचा 


गृह विभाग, ज्ञापन क्रमांक 
व दिनांक 


अंदाजपत्रकीय रक्‍कम 
(रुपये) 


वितरीत करावयाचा 
निधी (रुपये) 


१७. 


पोळीस वसाहत, 
कन्नमवार नगर, विक्रोळी 
(पूर्वी, मुंबई, येथील 
इमारत क्र.२२६ व २२८ 
यांची दुरुस्ती 
करण्याबाबत प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


दुरुस्ती- 
०११७/प्र.क्र.०३/पोल-७. 
दिनांक २०.०३.२०१७ 


रु.१,७५,८१,०१५/- 


रु ग १ > 3 3 5) ७ १ 2 4 4 ६/ वि 


नट. 


पोलीस आयुक्त, 
बृहन्मुंबई, यांच्या अधिकार 
क्षेत्रातील वांद्रे (प) व 
सांताक्रुझ (प.), मुंबई 
येथील पोलीस 
वसाहतींमधील दुरुस्तीची 
कामे करण्याबाबत. 


दुरुस्ती- 
१२१६/प्र.क्र.८०२/पोल-७ 
दिनांक ३१.०३.२०१७ 


रु. २ 9 8 र 9 & & 9 ०१ ९/- 


रु.१,५८,४१,८१२३/- 


१९, 


पोलीस आयुक्त, 
बृहन्मुंबई, यांच्या 
अधिकारक्षेत्रातील माहुल, 
चेंबुर, येथीळ नवीन 
पोळीस वसाहतीकरिता 
अंतर्गत रस्ता तयार करणे 
q बाह्य भागाची 
साफसफाई करणे या 


कामांना प्रशासकीय 
मान्यता  देण्याबाबत-. 
इमारत क्र. २१व २२. 


पोप्रमा- 
०३१७/प्र.क्र.२३१/एक/पोल 
-७. 

दिनांक ३०.०३.२०१७ 


रु.३,६४,१८,६२४/- 


रु . 3 डर १ १ क & 3 9 9 8 4/ = 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः WHAT - ०११७/प्र.क्र. ८०/ पोल-७, 


प्रशासकीय 
दिलेल्या 
तपठिल 


मान्यता 
कामांचा 


गृह विभाग, ज्ञापन क्रमांक 
व दिनांक 


अंदाजपत्रकीय रक्‍कम 
(रुपये) 


वितरीत करावयाचा 
निधी (रुपये) 


२०. 


पोलीस आयुक्त, 
बृहन्मुंबई, यांच्या 
अधिकारक्षेत्रातील माहुल, 
चेंबुर, येथीळ नवीन 
पोलीस वसाहतीकरिता 
अंतर्गत रस्ता तयार करणे 
q बाह्य भागाची 
साफसफाई करणे या 
कामांना प्रशासकीय 
मान्यता  देण्याबाबत- 
इमारत क्र. २३ व २५. 


पोप्रमा- 
०३१७/प्र.क्र.२३१/दोन/पो 
ल-७. 

दिनांक ३०.०३.२०१७ 


रु.३,६४,१८,६२४/- 


रु कै ३ जं १ १ 9 & 3 9 9 8 4/ ~ 


24. 


पोलीस आयुक्त, 
बृहन्मुंबई, यांच्या 
अधिकारक्षेत्रातील माहुल, 
चेंबुर, येथीळ नवीन 
पोलीस वसाहतीकरिता 
अंतर्गत रस्ता तयार करणे 
q बाह्य भागाची 
साफसफाई करणे या 
कामांना प्रशासकीय 
मान्यता  देण्याबाबत- 
इमारत क्र. २४, २६ व ६७. 


पोप्रमा- 
०३१७/प्र.क्र.२३१/तीन/पो 
ल-७. 

दिनांक ३०.०३.२०१७ 


रु.४,६९,४७,४४७/- 


रु क ३ ? १ १ 9 & 3 5) 9 8 ६/ = 


२२. 


पोलीस आयुक्त, 
बृहन्मुंबई, यांच्या 
अधिकारक्षेत्रातील माहुल, 
चेंबुर, येथीळ नवीन 
पोलीस वसाहतीकरिता 
अंतर्गत रस्ता तयार करणे 
q बाह्य भागाची 
साफसफाई करणे या 
कामांना प्रशासकीय 
मान्यता  देण्याबाबत- 
इमारत क्र. २७, ६८ व ६९. 


पोप्रमा- 
०३१७/प्र.क्र.२३१/चार/पो 
ल-७. 

दिनांक ३०.०३.२०१७ 


रु न ३ जं डर 8 9 8 4 9 8 २ ६/ 7 


रु ग ३ ? १ १ 9 & 3 9 9 8 ६/ ्ी 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोप्रमा - ०११७/प्र.क्र. ८०/ पोल-७, 


अ.क्र. प्रशासकीय मान्यता | गृह विभाग, ज्ञापन क्रमांक | अंदाजपत्रकीय रक्‍कम | वितरीत करावयाचा 
दिलेल्या कामांचा | व दिनांक (रुपये) निधी (रुपये) 
तपशिल 

२३. | पोलीस आयुक्त, | पोप्रमा- रु.३६,९५,०१८/- रु.३६,९५,०१८/- 
बृहन्मुंबई, यांच्या | ०३१७/प्र.क्र.२३१/पाच/पो 
अधिकारक्षेत्रातील माहुल, | ल-७. 
चेंबुर, येथीळ नवीन | दिनांक ३०.०३.२०१७ 


पोलीस वसाहतीकरिता 
अंतर्गत रस्ता तयार करणे 
q बाह्य भागाची 
साफसफाई करणे या 
कामांना प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


एकुण 


रु..४९,६६,६६,७८६/- 


रु. ३ ९ 9 ८ ३ 9 षु ० > 00 o/- 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


